सिंधुदूर्ग येथील जी.एन.एम. नर्सिंग स्कुलच्या एकूण 
२४ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.११२/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: १२ एप्रिल, २०१९. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१७८/आरोग्य-४, 
दि.३१.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 
३) उपसंचालक (शुश्रुषा), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/शुश्रुषा/कक्ष-९/टे-४/अस्थाईपदे/सिंधुदूर्ग / 
अस्थाईपदे/८७२-७३/१९, दि.२९.०३.२०१९. 


शासन निर्णय 

सिंधुदूर्ग येथील जी.एन.एम. नर्सिंग स्कुलच्या एकूण २४ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 


सिंधुदूर्ग येथील जी.एन.एम. नर्सिंग स्कुल (२६ अस्थाई पदे) 


अ.क्र. पदनाम संवर्ग । वेतनश्रेणी पदनिर्मितीचा पदांची संख्या 
शासन निर्णय 
१ | प्राचार्य वर्ग-३ | ९३००-३४८०० (४४००) शासन निर्णय Lose 1 
२ | उपप्राचार्य वर्ग-३ | ९३००-३४८०० (४४००) सा.आ.वि. | 
3 | पाठ्यनिर्दशाका वर्ग-३ | ९३००-३४८०० (४४००) क्र.डीएचसी-३०१०/ १२ 
४ | लघुटंकलेखक वर्ग-३ | ५२००-२०२०० (२४००) प्र.क्र.१८८/आरोग्य- किक आश 
५ | लिपिक वर्ग-३ ५२००-२०२०० (२४००) ३, दि.०२.०२.२०११ शिळे कशा 
६ | ग्रंथपाल वर्ग-३ | ५२००-२०२०० (२८००) 1 १ 
प्रयोगशाळा वर्ग-३ ५२००-२०२०० (२०००) | 
सहाय्यक 
८ | वॉर्डन वर्ग-३ | ५२००-२०२०० (२८०० 
९ | शिपाई वर्ग-४ | ४४४०-७४४० (१३००) 
जी.एन.एम.नर्सिंग स्कूल एकूण पदे २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.११२/आरोग्य-४ 


२. सिंधुदूर्ग येथील जी.एन.एम. नर्सिंग स्कुलच्या एकूण २४ अस्थाई पदांना पुढील अटींच्या अधीन राहून 


दि.०१.०३ 
१) 


र) 


.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत, त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 


३. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य योजनातंर्गत योजना, (०६) (०१)-मुफसल 
क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (अनिवार्य) (२२१० ०२२६)” या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


Oe 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४११११४२४२१६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ba ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V e 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.04.12 11:15:48 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.११२/आरोग्य-४ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

३. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (कु.क., मा.बा.सं. व शा.आ., पुणे 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( शुश्रुषा), मुंबई, 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर, 

६. प्राचार्य, ए.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, सिंधुदूर्ग 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदूर्ग, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग, 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदूर्ग, 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई, 

११.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


